सन २०२२-२३ करीता चंद्रपूर जिल्हयातील 
चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन 
करणे (४४१५ ०१९२) निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११०/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- 29 जून, २०२२ 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४ एप्रिळ, २०२२ 
२. प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२८/१४३/२०२२-२३, दिनांक १३.०६.२०२२ 
प्रस्तावना :- 
सन २०२२-२३ करिता चिचपल्ली (ता.जि.चंद्रपूर) येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे 
(४४१५-०१९२) या लेखाशिर्षाअंतर्गत रु.८९६.४३ लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पीत आहे. 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये वित्तय वर्ष सन २०२२-२३ करिता अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीची मासिक निधी विवरणपत्रे, अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) 
प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात आल्यानंतर सन २०२२-२३ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, 
२०२२ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक 
तरतूदीच्या ६०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत 
करण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 


सदर योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित असलेल्या नियतव्ययाच्या अनुषंगाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये रु.८९६.४३ 
लक्ष रकमेचा चाळू बाब प्रस्ताव प्राप्त AST असून अनुदान उपलब्ध करुन देण्यास विनंती केली आहे. 
त्यानुसार या कामासाठी अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यानी संदर्भ 
क्र.२ नुसार सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचे संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रक विचारात घेता, 
प्रस्तावातर्गत मागणी लक्षात घेऊन, चिचपल्ली (ता.जि.चंद्रपूर) येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन 
करणे (४४१५-०१९२) या योजनेमधून संचालक, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली यांना खाळील 
तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार सन २०२२-२३ करीता रु.१३४.३३ लक्ष इतका निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११०/फ-९ 


सविस्तर शिर्ष रक्‍कम (रुपये लाखात) 
०१-वेतन २६.४७ 
०२- मजूरी ३.३० 
१३-कार्यालयीन खर्च ३.६६ 
२१-पुरवठा व सामग्री ० 
५०-इतर खर्च ९९.२२ 
५२-यंत्रसामग्री व १.०५ 

साधनसामग्री 

एकूण :- १३४.३३ 


अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत:- 


१, 


सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


. उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध मासिक 


निधी प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 


. नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या 


तरतूदीपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


. सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन 


करावे. 


. अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच 


खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/शार्तीचे पालन करावे. 


. सदर आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवावा. 


७. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात 


आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली Att आहे 
किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


. संस्थेने मागील वर्षाकरिता त्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबतचे 


प्रमाणपत्र शासनास तसेच महाळेखापालांना तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, आता वितरित 
करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र देखिल 
(Utilization Certificate) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर व शासनाला 
तातडीने सादर करावे. 


. उपरोक्‍त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण 
सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११०/फ-९ 


१०.सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रक व दिनांक ०५.०४.२०२२ 
च्या अर्ध शासकीय पत्रातील अटींची पूर्तता होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

११.सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ 
च्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 


उपरोक्त खर्च मागणी क्रमांक सी-१०, प्रधान शिर्ष ४४१५, कृषी विषयक संशोधन व शिक्षण यावरील 
भांडवली खर्च, of वनीकरण, पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना, राज्य योजना अंतर्गत योजना, (००४) 
संशोधन (००) (०२) बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र चिचपल्ली (५४१५ ०१९२) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२- 
२३ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२ चे परिपत्रक तसेच वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय क्र.विअप्र/२०१२/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२११४४७४२०४१९ असा आहे. हा SAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
P | N G A L E B H A N U D A S क REVENUE AND FOREST 


5.4.20=cd9b7c852f0681 Sdcl Sbaee9beaa952cb59250169fcb3d48915078 
9९0०८312०6, 


postalCode=400032, st=Mahara: 
N A R AY A N ‘ialNumber=6025E577AOEES4F AED5D6081093A5E1F8E2B15125A14DD 
E66E1EA3AFA9BC2CFS5, PINGALE BHANUDAS NARAYAN 
Di 2022.06.21 14:50:56 +05'30' 
(भा. ना. पिंगळे ) 


महसूल व वन विभाग 


प्रत :- 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर 
४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), चंद्रपूर 
५. संचालक, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली, चंद्रपूर 
६. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
७. सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), HATHA, मुंबई-३२. 
९. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०.कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


